ane समितीच्या अध्यक्षांना दैनिक भत्ता 
प्रदान करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५०/कार्या-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: - २ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.न्यायप्रर०१८/ प्र.क्र.१६५/ कार्या-६, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ 
२. शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. एचसीटी२०१२/ ९९०/(१४८)/का.चार, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१२ 
३. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.2/॥/1/॥५/२७०, दिनांक ५ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुपालनाकरिता शासन निर्णय, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ 
अन्वये, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्‍त पदावरील नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या 
महाराष्ट्र राज्यातील नियुक्‍ती समितीस सहाय्य करण्यासाठी शोध समिती (Search Committee) स्थापन 
करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील तरतुदीनुसार समितीच्या अध्यक्षांना प्रवास भत्ता / दैनिक भत्ता 
व इतर भत्ते त्यांच्या संबंधित सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या सेवेत अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे व वेळोवेळी सुधारित 
केल्याप्रमाणे लागू आहेत. 
२. मा. न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक १८.८.२०१२ रोजी संपन्न HS हाऊस 
बैठकीतील निर्णयानुसार, व शासन ज्ञापन, दिनांक ९.१०.२०१२ नुसार, मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना 
सद्यस्थितीत दैनिक भत्त्याची देयके ५ व्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात येतात. यास्तव शोध समितीचे 
अध्यक्ष, मा. सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती, श्री. मोहित शहा, माजी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई व 
कोलकाता यांना शोध समितीच्या प्रत्येक बैठकीसाठी रु. ३००/- इतका दैनिक भत्ता अदा करण्यात यावा. 
३. याकरिता होणारा खर्च “मागणी क्र. ए-४, २०७०- इतर प्रशासनिक सेवा, (००) (०९) राज्य माहिती 
आयोग, (२०७० ०७८२) १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥8/७9॥॥9.9०५.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०२१५५६०८४१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
Date: 2019.12.02 16:00:37 +05'30' 


(ज.जी.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. श्री. मोहित शाहा, माजी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई, २७३, वाळकेश्वर रोड, 

राजभवनाजवळ, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवड नस्ती, कार्या-सहा 


